महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्र. बांधका-०१२१/प्र.क्र.१७६/पोल-७. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० जून, २०२१. 
विषय - मंचर पोलीस स्टेशन येथील पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांचेकरीता 
निवासस्थाने बांधकामाबाबत रु. १४८१ लक्ष इतक्या खर्चाचे अंदाजपत्रक व नकाठो 
यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/प्र.क्र.४९/१४/विनियम, 
दिनांक ०५.०१.२०१५. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक २०.०९.२०१९. 

3) शासन परिपत्रक, सा.बां. विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा.-२, 
दिनांक २५.०९.२०१९. 

४) पोलीस महासंचालक, म.रा., यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/ २७/ पुणे 
ग्रामीण पो.स्टे घोडेगाव निवासस्थान बांध./११४/२०२१, दिनांक 
२३.०६.२०२१. 

५) कार्यकारी अभियंता, सा.बां.(उत्तर) विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र. प्रशा/ 
घोडेगाव/५३५१/२०२१, दिनांक २४.०६.२०२१. 


शासन ज्ञापन- 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाने मंचर पोलीस स्टेडान येथील पोलीस अधिकारी 
व अंमलदार यांचेकरीता निवासस्थाने बांधकामाबाबत रु. १४८१ लक्ष इतक्या खर्चाचे अंदाजपत्रक व AH! यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 
२. उक्त खर्चाचे अंदाज हे उपविभागीय अभियंता, सा.बां. उपविभाग, घोडेगाव, जि. पुणे यांनी सन २०२०- 
२१ च्या राज्य दरसूचीनुसार तयार केले असून ते कार्यकारी अभियंता, पुणे (सा.बां) उत्तर विभाग, अधीक्षक 
अभियंता, सा.बां. मंडल, पुणे यांनी स्वाक्षांकित केले आहेत. 
३. उक्त खर्चाच्या अंदाज मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, पुणे, आणि पोलीस अधीक्षक, पुणे 
(ग्रामीण), यांनी प्रतिस्वाक्षारित केळे आहेत. 
४. उक्त खर्चाचे अंदाज हे मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी तपासले असून ते रु.१४.८१ 
कोटी असे अंतिम केले आहेत आणि प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यास सहमती दिली आहे. 
ष्‌. त्या अनुसार, पोळीस अधीक्षक, पुणे (ग्रामीण), यांच्या आस्थापनेवरील मंचर पोलीस स्टेशन येथील पोलीस 
अधिकारी व अंमलदार यांचेकरीता निवासस्थाने बांधकामाबाबत रु.१४.८१ कोटी इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, 
याद्वारे पुढील अटींवर, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 


१) उक्त काम हे सा.बां. विभागामार्फत करण्यात यावे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बांधका-०१२१/प्र.क्र.१७६/पोल-७ 


२) ज्या भूखंडावर उक्त काम करावयाचे आहे तो भूखंड गृह (पोलीस) विभाग, महाराष्ट्र शासन, यांच्या नावे 
आहे याबाबत खात्री केल्यावरच काम सुरु करावे. 

३) बांधकामाचा नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा आणि विस्तृत नकाशा यांना वास्तुशास्त्र तज्ञाकडून मंजूरी 
घेऊनच काम सुरु करावे. 

४) उक्त कामासाठी रु.१४.८१ कोटी इतक्या रकमेच्या सा.बां. प्रादेशीक विभाग, पुणे यांनी दिलेल्या, 
यासोबतच्या जोडपत्रातील, “Recapitulation Sheet” मधील विवरणानुसार काम करावे. 

५) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदींबाबत विस्तृत खर्चाचे अंदाज मंजूर करुनच काम हाती घ्यावे. 

६) कामाच्या निविदा मागविण्याच्या आधी सा.बां. विभागाच्या सक्षम प्राधिका-याची तांत्रिक मंजुरी घेणे 
आव्यक आहे. 

७) प्रत्यक्ष काम करताना शासन निर्णय, पर्यावरण विभाग, क्र.इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७/ तां.क.१, 
दिनांक १०.०१.२०१४, अनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

८) शा.नि., सा.बां. विभाग, क्र.बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमा.-२, दिनांक ०७.०७.२०१७, अनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

९) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरु करण्यात येऊ नये. 


६. उक्त खर्च हा, गृह विभाग, “मागणी क्र.बी-१०, ४०७०, इतर प्रशासनिक सेवांवरील भांडवली खर्च, (००) 
(११) महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण साठी बांधकाम करणे (कार्यक्रम), ४०७००१५१, ५३, मोठी बांधकामे” या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालून, त्यासाठी उपलब्ध केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

७. हे शासन ज्ञापन, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकाम भाग पहिला, उप विभाग-पाच, अ.क्र.१, अनुसार 
प्रशासनिक विभागास प्राप्त अधिकारात सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

८. हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात 


आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०६३०१७५०१४०२२९ असा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Venkatesh Madhav Bhat 


Venkatesh Ela etcetera 
Madhav Bhat pater 2021.06.20 18.0704 +0030" 
(व्यंकटेश भट) 
शासनाचे उप सचिव. 


प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई. 
२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र, कोल्हापूर. 
३) पोलीस अधीक्षक, पुणे (ग्रामीण). 


प्रत- 
१) मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रदेश, पुणे [“Recapitulation Sheet” च्या प्रतीसह] 
पृष्ठ ६ पैकी २ 


झासन ज्ञापन क्रमांकः बांधका-०१२१/प्र.क्र.१७६/पोल-७ 


२ 


८ 0८ w 


4 


Nn S&S O&M 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडल, पुणे [ “Recapitulation Sheet” च्या प्रतीसह] 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

महा लेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
कार्यासन अधिकारी (इमा.-२), सा.बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यकारी अभियंता, सा.बां.(उत्तर) विभाग, पुणे 

निवड फाईल (पोल-७). 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


झासन ज्ञापन क्रमांकः बांधका-०१२१/प्र.क्र.१७६/पोल-७ 


Name of work :- 


जोडपत्र 


Station at Manchar, Tal.- Ambegaon, Dist.- Pune 


हासन ज्ञापन क्र.बांधका-०१२१/प्र.क्र.१७६/पोल-७, /दिनांक 30.08.2029, याचे TWIST) 


Name of Work:- Proposed Residential Quarters For Manchar Police 


RECAPITULATION SHEET 
Cost Rs. 
Unit Rate Name 
व Rs. Per Component 
Particulars of Scope . Total 
No. P (Sqmt./Meter Wise 
Lump-sump etc.) 
| oa | ESSENTIAL ITEMS (Components) 
Building Proper 
1 Residential Quarter Building For Assistant 
Police Inspector (API)- Type- III 
Stilt/Parking Floor 195.00 3433950.00 
First Floor 195.00 5443035.00 
Second Floor 195.00 5496660.00 
Total 585.00 Rs. 1,43,73,645.00 
Residential Quarter Building For Assistant 
Police Staff (Police Sub Inspector, Assistant 
तं Sub Police Sub Inspector, Police Hawaldar, 
Police Naik, Police Constable) Type- II 
Block- A (Parking + 4) 
Stilt/ Parking Floor 332.00 5290752.00 
First Floor Plan 332.00 8491896.00 
Second Floor 332.00 8575560.00 
Third Floor 332.00 8659224.00 
Forth Floor 332.00 8617392.00 
Total of Block- A Building 1660.00 Rs. 3,96,34,824.00 
Residential Quarter Building For Assistant 
Police Staff (Police Sub Inspector, Assistant 
| Sub Police Sub Inspector, Police Hawaldar, 
Police Naik, Police Constable) Type- II 
Block- B (Parking + 3) 
Stilt/ Parking Floor 332.00 5290752.00 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बांधका-०१२१/प्र.क्र.१७६/पोल-७ 


First Floor Plan 332.00 8491896.00 
Second Floor 332.00 8575560.00 
Third Floor 332.00 8659224.00 
Total of Block- B Building 1328.00 Rs. 3,10,17,432.00 
Grand B. U. A. Total of (A) 3573.00 Sub Total (1) Rs. 8,50,25,901.00 
i) Fuel Gas Line- (Per Block- 3 X Rs. 
2,00,000/-) Rs. 6,00,000.00 
ii) Bio Digester- (Per Block- 3 X Rs. 
2,00,000/-) Rs. 6,00,000.00 
Sub Total (iv+v+vi+vii+viii) Rs. 12,00,000.00 
Water Supply & Sanitary Works 5% of (A) Sub Total (2) Rs. 42,51,295.05 
Electrification Work 
i) Internal 6% of (A) Rs. 44,92,176.00 
ii) External & Distribution Transformer 5% of (A) Rs. 53,90,612.00 
iii) Fire Fighting Arrangements etc. Rs. 51,09,480.00 
iv) Solar hot water system Rs. 15,00,000.00 
v) CCTV Rs. 10,00,000.00 
Sub Total (3) Rs. 1,74,92,268.00 
Sub Total (A) Rs. 10,79,69,464.05 
MISCELLANEOUS ITEMS 
i) Compound Wall & Gate (Rmt.)- Sub 420.00 
Estimate- 2 , 5292000.00 Rs. 52,92,000.00 
ii) Soil Investigation & Detail Land Survey Rs. 1,00,000.00 
iii) Rain/ Roof Water Harvesting Tank- Sub 359.00 
Estimate- 5 प 1099520 २५. 10,99,520.00 
Sub Total (8) Rs. 64,91,520.00 
OPTIONAL ITEMS 
i) Landscaping & Gardening-Sub Estimate- 7 1430.00 657800.00 Rs. 6,57,800.00 
Sub Total (C) Rs. 6,57,800.00 
Project Cost (P) A+B+C Rs. 11,51,18,784.05 
Say A+B+C 


Rs. 11,51,18,785.00 


PROVISIONS 


i) Contingencies 4% on (A) 


Rs. 43,18,779.00 


ii) GST 12% on (P) 


Rs. 1,38,14,255.00 


iii) Labour Insurance 0.5% on (P) 


Rs. 5,75,594.00 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


झासन ज्ञापन क्रमांकः बांधका-०१२१/प्र.क्र.१७६/पोल-७ 


Cost Rs. 
Unit Rate Name 
व F Rs. Per Component 
Particulars of Scope . Total 
No. P (Sqmt./Meter Wise 


Lump-sump etc.) 


iv) Price Escalation 10% on (P) 


Rs. 1,15,11,879.00 


v) Consultancy Charges 2% on (P) 


Rs. 23,02,376.00 


vi) GST For Consultancy Charges 18% on (D- 
vii) 


Rs. 4,14,428.00 


Sub Total (D) 


Rs. 3,29,37,311.00 


Total Cost of Project (A+B+C+D) | Rs. 14,80,56,096.00 
R 
SayRs | 14,81,00,000.00 
Bldg. Proper Cost Rs.25797.71 Per Sqm 
Elect. Work Rs.5560.16 Per Sqm 
Water Supply Rs.1351.33 Per Sqm 
For (I)+ (II) +(III) Rs.32709.20 Per Sqm 
Total Project 
Cost Rs.41449.76 Per Sqm 


Venkatesh 


Madhav Bhat 


(peat भट) 


Digitally signed by Venkatesh Madhav 


Bhat 


DN: CN = Venkatesh Madhav Bhat, C = 
IN, S = Maharashtra, O = Government Of 


Maharashtra, OU = Home Department 
Date: 2021.06.30 18:07:50 +05'30' 


शासनाचे उप सचिव. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


